सन 209G-2099 च्या पूरक मागणीवद्दारे 
उपलब्ध निधी वितरीत करण्यास व खर्च 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. मुख्यलेखाशिर्ष 
२०५५ -पोलीस ११३-पोळीस कर्मचारी वर्ग 
यांचे कल्याण उपलेखाशीर्ष २०५५ ०२९३. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१२(भाग-२)/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१६. 
वाचा - 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र पूरक २०१६/प्र क्र १२८/अर्थसंकल्प ३, दि. १२ ऑगस्ट, २०१६. 


प्रस्तावना - 

मुख्यलेखाशिर्ष मागणी क्र. बी-१ लेखाशीर्ष २०५५ - पोलीस ११३- पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे 
कल्याण या लेखाशीर्षाखाळी ३१ (00) (०४) कर्तव्य बजावित असतांना जखमी, अथवा मृत झालेल्या 
पोलीस कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान (२०५५ ०२९३) सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
यामध्ये सन २०१६-१७ साठी रू १७.०० कोटी इतका निधी पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध करण्यात आला 


आहे. 


सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा योजनेतर अर्थसंकल्पित ८०% निधी वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार गृह विभाग, मागणी 
क्र. २०५५ - पोलीस (००) ११३ पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण” बी-१ या मुख्य लेखाशिर्षाखाळील 
(२०५५ ०२९३) ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर)या उपळेखाशिर्षाखाली एकूण तरतुदींच्या ८०% तरतूद 
वितरीत करण्याची व सदर रक्‍कम खर्च करण्यास मंजूरी देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय- 

गृह विभाग २०५५ - पोलीस (००) ११३ पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण” मागणी क्र. बी १या 
मुख्य लेखाशिर्षाखाळी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे (२०५५ ०२९३) उपशिर्षाअंतर्गत संबंधित 
बाबीकरीता मंजूर करण्यात आलेले एकूण अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरीत करावयास उपलब्ध असलेले 
८०% अनुदानाचे खालील प्रमाणे विवरण दिले असून त्याप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


अक्र उपशीर्ष सन २०१६-१७ करीता । वितरीत करण्यात 
मंजूर निधी आलेला निधी. 
7 (00) (०४ कर्तव्य बजावतांना जखमी झालेल्या १७.०० कोटी १३.६० कोटी 


पोलीसांना आणि मृत पावलेल्या पोलीस 
कर्मचाऱ्यांच्या Hels यांना अनुदान (२०५५ ०२९३) 
योजनेतर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१२(भाग-२)/पोल-७ 


२. सदर मंजूरी खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत:- 
अ) लेखा परीक्षकाच्या मागणीप्रमाणे सदर मागणीप्रमाणे सदर निधीबाबत अभिलेख ,लेखा 
परिक्षकांना परिक्षणासाठी उपलब्ध करुन देणे यांच्यावर बंधनकारक राहील. 
ब) सदर निधीच्या वापराबाबतचे प्रमाणपत्र लेखापरीक्षक तसेच उप सचिव तथा नियंत्रण 
अधिकारी , गृह विभाग ( पोल ७) यांना पाठविणे बंधनकारक राहील. 
३. या संदर्भात होणारा खर्च प्रधान शीर्ष क्र २०५५- पोलीस (००) ११३ पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे 
कल्याण” या लेखाशिर्षाखाळील उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेल्या उपशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन 
२०१६-१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
8. वरील रक्‍कम कोषागार कार्यालयातून काढण्याच्या प्रयोजनार्थ विशोष पोलीस महानिरीक्षक 
(प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि पोलीस महानिरीक्षक यांचे उप 
सहाय्यक (लेखा १) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
प. सदर झासन निर्णय , वित्त विभागाच्या शासन परीपत्रक क्र.पूरक २०१६/प्र. क्र. १२८/अर्थ-३, 
दि.१२/८/२०१६ व क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि. २०/४/२०१६ अन्वये प्राप्त सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२११२५८४९३६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by Deepak 


Uttamrao Pokale 


Date: 2016.09.21 12:58:59 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई. 

३. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-७.) मंत्रालय , मुंबई-३२. 

७. सह सचिव (पोल ७)/ उप सचिव (अर्थसंकल्प) , गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
हृ 

९ 


. अवर सचिव (बीयुडी-७) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
, निवड नस्ती (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


